RNINo . MAHBIL/ 2009/ 31744 
Reg. No. MCS/177/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक २६] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३७, किंमत : रुपये २३ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . दे. ज . शेगोकार, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १११७. - श्री . दे. ज. शेगोकार, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ ते ६ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
७ ऑगस्ट २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . दे. ज. शेगोकार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दे. ज. शेगोकार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ . 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . एल . मसंद, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज. 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १११८ . - श्री . जी . एल . मसंद, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ ते ६ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . जी . एल . मसंद हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. जी. एल. मसंद , न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


३ 


आदेशावरून, 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दे. ज. शेगोकार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १११९. - श्री . दे. ज . शेगोकार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ ते ११ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात 
आली आहे. 

श्री . दे. ज . शेगोकार, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दे. ज . शेगोकार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . - श्री . व्ही . एस . हिंगणे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११२० . - श्री . व्ही . एस . हिंगणे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २८ जुलै २०१६ ते २९ जुलै २०१६ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात आली 
आहे. 
___ श्री. व्ही . एस .हिंगणे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. व्ही. एस. हिंगणे, हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११२१. - श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २७ ऑगस्ट २०१६ व २८ ऑगस्ट २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . प्र. ना . चेडे हे रजेवर गले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल -१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम. यु. जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांचा दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११२२. – श्रीमती एम . यु. जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांना त्यांच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १३ ऑगस्ट २०१६ ते १५ ऑगस्ट २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एम. यु. जोशी , सदस्य, ह्या रजेवर गल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावरील 
स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम. यु. जोशी, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . वि . ल. खानोरकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११२३. - श्री. वि . ल. खानोरकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. वि . ल. खानोरकर हे रजेवर गले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

___ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. वि . ल. खानोरकर , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . सु . ह . हिंगे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ११२४. - श्री . सु . ह. हिंगे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक १० ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . सु. ह. हिंगे हे रजेवर गले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . सु. ह. हिंगे, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . एस . मौंदेकर , न्यायाधीश , ६ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२६९. - श्री . एस. एस . मौंदेकर , न्यायाधीश , ६ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ८ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ ते ५ सप्टेंबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ ते १३ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. एस. एस . मौंदेकर , न्यायाधीश हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. एस. मौंदेकर , हे न्यायाधीश , ६ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एम. के. महाजन, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२७० . - श्री . एम. के. महाजन , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ ते ३० ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२७ ऑगस्ट २०१६ व २८ ऑगस्ट २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्री. एम . के . महाजन हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एम. के . महाजन , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती सो . न. शाह, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२७१. – श्रीमती सो . न . शाह , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ ते २२ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण २१ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती सो . न. शाह , न्यायाधीश, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सो. न. शाह, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


३ 


रे 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एस . टी . दंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा यांचा दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२७२ . - श्रीमती एस . टी . दंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ ते १२ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एस. टी . दंडे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . टी . दंडे, ह्या न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. आर . डी . गाडवे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२७३. – श्री . आर. डी . गाडवे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ ते ९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ६ सप्टेंबर २०१६ , रजेच्या पुढे दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ ते १२ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . आर . डी . गाडवे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर . डी . गाडवे, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. पी . आर. भरड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२७४ . - श्री. पी. आर . भरड, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ८ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६ , रजेच्या पुढेदिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ ते १२ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. पी . आर. भरड हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. पी . आर. भरड, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


नापन 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दे. ज . शेगोकार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२७५. – श्री . दे. ज. शेगोकार, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६ , रजेच्या पुढे दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ ते ११ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . दे. ज. शेगोकार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दे. ज. शेगोकार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८ -१४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . बी. एम . कार्लेकर, न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२७९. - श्री . बी . एम. कार्लेकर, न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६ , रजेच्या पुढे दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ ते १२ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . बी . एम . कार्लेकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी. एम . कार्लेकर, हे न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. के . कुलकर्णी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांचा दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८०. - श्री . एस. के . कुलकर्णी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ ते १९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस. के. कुलकर्णी, सदस्य, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. के . कुलकर्णी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ . 


भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ओ. के . भुतडा, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८१. - श्री . ओ. के . भुतडा , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ ते २३ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२४ सप्टेंबर २०१६ व २५ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. ओ. के. भुतडा हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ओ. के. भुतडा, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ. शा . जगदाळे, 


मुंबई , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . - श्री. एस. पी. देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८२. - श्री . एस . पी . देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२७ ऑगस्ट २०१६ व २८ ऑगस्ट २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . एस . पी. देशमुख, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. पी . देशमुख , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुबइ , 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ -१४, शके १९३९ ११ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती सी . प्र. रंजनकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८३. – श्रीमती सी . प्र.हंजनकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ८ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ ते १३ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती सी. प्र. हंजनकर, ह्या रजेवर गल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सी . प्र. रंजनकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . व्ही . ठाकरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८८ . - श्री . डी . व्ही . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ ते २२ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. डी. व्ही. ठाकरे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. डी . व्ही. ठाकरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ . 


भाग एक - ल - २अ 


व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एन . टी . घोटेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १२८९ . – श्रीमती एन . टी . घोटेकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ ते १२ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्रीमती एन. टी . घोटेकर , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एन . टी . घोटेकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एम . बी . दुधे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, भंडारा यांचा दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३०८. – श्री . एम . बी . दुधे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, भंडारा यांना त्यांच्या दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते १९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण १४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. एम . बी. दुधे, न्यायाधीश, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , भंडारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एम . बी. दुधे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . के. देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३०९. - श्री . एस . के. देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ ते १२ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . एस . के . देशपांडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के. देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३१०. - श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ ते २८ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . प्र. ना . चेडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. ना . चेडे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . दा . म. मिरजकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३११ . – श्री . दा . म. मिरजकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ते ८ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१६ व ५ सप्टेंबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ ते १३ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . दा . म . मिरजकर , सहायक प्रबंधक , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील 
स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दा. म. मिरजकर, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एस . एम . बैस, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , वर्धा यांचा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३७३. - श्रीमती एस . एम . बैस, न्यायाधीश कामगार न्यायालय, वर्धा यांना त्यांच्या दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ ते १५ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१६ ते १२ ऑक्टोबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती एस . एम . बैस, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . एम . बैस, ह्या न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एम . जी . चौधरी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३७४ . - श्री . एम . जी . चौधरी , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ ते १५ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१६, ते १२ ऑक्टोबर २०१६ , रजेच्या पुढे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एम . जी . चौधरी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . जी . चौधरी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एम. जी. चौधरी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३७५ . - श्री . एम . जी . चौधरी , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ ते ७ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१६ व ९ ऑक्टोबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एम . जी . चौधरी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . जी . चौधरी , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

____ औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . व्ही. पी . गायकवाड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना यांचा दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३७६ . - श्री . व्ही . पी . गायकवाड , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जालना यांना त्यांच्या दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ ते २१ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१६ ते २३ ऑक्टोबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . व्ही . पी . गायकवाड, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . पी . गायकवाड, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी. व्ही . ठाकरे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३७७. - श्री . डी . व्ही. ठाकरे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ ते २२ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . डी . व्ही. ठाकरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . व्ही . ठाकरे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . एस . थोरात , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३७८ . - श्री . डी . एस . थोरात , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ ते १७ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ ते १३ सप्टेंबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . डी . एस . थोरात , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एस . थोरात , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . पी . एम . गुप्ता, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ यांचा दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३८०. - श्री . पी . एम . गुप्ता, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ ते ९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ ते १३ सप्टेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्री. पी. एम . गुप्ता, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . एम . गुप्ता , हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. एस . सहस्त्रबुद्धे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३८१. - श्री . एस . एस. सहस्त्रबुद्धे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ ते २४ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस . एस . सहस्त्रबुद्धे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

उपरोक्त रजेचा कालावधी संपल्यावर श्री. एस. एस . सहस्त्रबुद्धे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ओ. के. भुतडा, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४११. - श्री . ओ. के . भुतडा, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ ते २७ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ ते २ नोव्हेंबर २०१६ ( दिवाळी सुट्टी) हे सुट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . ओ. के. भुतडा हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ओ. के . भुतडा हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . बी . वाय. फड, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४१२. - श्री . बी. वाय . फड , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ ते २९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

__ श्री. बी . वाय. फड हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी . वाय . फड हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४१३. - श्री . एस . के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ ते १५ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१६ व १२ ऑक्टोबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . एस . के. देशपांडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


भाग एक - ल - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . के. बी . वाघ, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४१४. - श्री . के. बी . वाघ , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ ते २९ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . के. बी . वाघ हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

उपरोक्त रजेचा कालावधी संपल्यावर श्री . के . बी . वाघ हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . बी . एम. कार्लेकर , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४३४ . - श्री . बी. एम . कार्लेकर, न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ ते ५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ ते २ नोव्हेंबर २०१६ (पर्यंत दिवाळी सुट्टी), रजेच्या पुढे दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . बी . एम. कार्लेकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. बी . एम . कार्लेकर हे न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . पी . वाय. काळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली यांचा दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४३५. - श्री . पी . वाय. काळे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली यांना त्यांच्या दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ ते ५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ ते १ नोव्हेंबर २०१६ ( पर्यंत दिवाळी सुट्टी), रजेच्या पुढे दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . पी. वाय . काळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . वाय . काळे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . एस. के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४३६. - श्री . एस . के . देशपांडे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ ते ५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१६ ते २ नोव्हेंबर २०१६, (पर्यंत दिवाळी सुट्टी), रजेच्या पुढे दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस . के . देशपांडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के. देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . जी . आर. ढेपे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४३७. – श्री . जी . आर . ढेपे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ ते ५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१६ ते २ नोव्हेंबर, २०१६ ( पर्यंत दिवाळी सुट्टी), रजेच्या पुढे दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जी . आर. ढेपे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . आर . ढेपे , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर , २०१६. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . जी. दबडगांवकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४३८ . – श्री . एस. जी . दबडगांवकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०१६ ते ५ नोव्हेंबर, २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २८ ऑक्टोबर , २०१६ ते २ नोव्हेंबर, २०१६, (पर्यंत दिवाळी सुट्टी), रजेच्या पुढे दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस . जी . दबडगांवकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस . जी . दबडगांवकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

२३ 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दे. ज . शेगोकार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक ५ नोव्हेंबर , २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४४१. – श्री . दे. ज . शेगोकार, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ ते ११ नोव्हेंबर , २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१६ ते १३ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . दे. ज . शेगोकार, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दे. ज. शेगोकार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक 


प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . वाय. जी . चावरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांचा दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४४२. - श्री . वाय . जी . चावरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक २४ ऑक्टोबर , २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१६ ते २१ ऑक्टोबर, २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २२ ऑक्टोबर , २०१६ व २३ ऑक्टोबर , २०१६ हे सुट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . वाय . जी . चावरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वाय . जी . चावरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एस . एम . बैस, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , वर्धा यांचा दिनांक ५ नोव्हेंबर , २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४४३. – श्रीमती एस . एम. बैस , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा यांना त्यांच्या दिनांक ५ नोव्हेंबर , २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१६ ते ११ नोव्हेंबर , २०१६ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०१६ रजेच्या पुढे दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१६ व १३ नोव्हेंबर , २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एस. एम. बैस , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , वर्धा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . एम . बैस , ह्या न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , वर्धा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री. डी. एच . देशमुख, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४५० . - श्री . डी . एच. देशमुख, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय अहमदगर यांना त्यांच्या दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ ते २६ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१६ व २३ ऑक्टोबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . डी . एच. देशमुख हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . एच. देशमुख, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६. 


प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ २५ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती ए. के . मांडवगडे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , रत्नागिरी यांचा दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४५१. - श्रीमती ए. के . मांडवगडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , रत्नागिरी यांना त्यांच्या दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ ते ५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ ते २ नोव्हेंबर २०१६ (दिवाळी सुट्टी) व रजेच्या पुढे दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती ए. के. मांडवगडे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , रत्नागिरी या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती ए. के. मांडवगडे, ह्या न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, रत्नागिरी या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . बी . वाय. फड, न्यायाधीश कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४५७. - श्री . बी . वाय. फड, न्यायाधीश कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. बी. वाय . फड हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी . वाय . फड हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


म 


या 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


भाग एक - ल - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . आर . डी . गाडवे , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४५८ . – श्री . आर . डी . गाडवे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ ते १६ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१६ व १२ ऑक्टोबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . आर. डी. गाडवे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. डी . गाडवे हे न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. शा . जगदाळे, प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र मुंबई यांचा दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९१. - श्री . अ. शा . जगदाळे, प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ ते ११ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ ते ३ नोव्हेंबर २०१६ ( दिवाळी सुट्टी), रजेच्या पुढे दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१६ ते १४ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे 
दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. शा . जगदाळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. शा . जगदाळे , प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ -१४, शके १९३९ २७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती पु . प्र. नन्नवरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९२. – श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्रीमती पु . प्र. नन्नवरे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पु . प्र. नन्नवरे ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा त्यांच्या दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९३. – श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ ते २५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६, रजेच्या पुढे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ व २७ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे , ह्या सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एन . एस. आणेकर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांचा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९४. – श्रीमती एन . एस . आणेकर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ ते १० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्रीमती एन . एस . आणेकर , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एन. एस . आणेकर , ह्या न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . पी. आर. भरड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर यांचा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९५. - श्री . पी . आर. भरड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर २०१६ ते १ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत ( दिवाळी सुट्टी) हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 
____ श्री. पी. आर . भरड , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. पी . आर . भरड, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ २९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ओ. के . भुतडा , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९६. - श्री . ओ . के . भुतडा , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ ते १६ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ओ. के . भुतडा , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ओ . के . भुतडा, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . सी . एम . बागल, न्यायाधीश , ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९७. - श्री . सी . एम . बागल, न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ ते १० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची परिवर्तित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ ते ३ नोव्हेंबर २०१६ ( दिवाळी सुट्टी) हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे. 

__ श्री. सी . एम . बागल, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. सी. एम . बागल, न्यायाधीश, ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 


मुंबई , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र 


मूबई . 


भाग एक - ल - ५ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एस. बी . राठोड , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९८. – श्रीमती एस . बी . राठोड , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ ते ६ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . बी. राठोड, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एस . बी . राठोड , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . व्ही . ठाकरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९९ . - श्री . डी . व्ही . ठाकरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ ते ५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 
___ श्री . डी. व्ही . ठाकरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. डी. व्ही . ठाकरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ -१४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . डी. एच . देशमुख, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५०४ . - श्री . डी . एच . देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक ५ डिसेंबर २०१६ ते २२ डिसेंबर २०१६ पर्यंत एकूण १८ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . डी . एच. देशमुख, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी. एच . देशमुख, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . व्ही . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५१३. - श्री . डी. व्ही . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ ते १५ डिसेंबर २०१६ पर्यंत एकूण १८ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ व २७ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

___ श्री. डी. व्ही. ठाकरे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. डी. व्ही . ठाकरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


भाग एक - ल - ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती एम. यु. जोशी, सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५२८ . - श्रीमती एम . यु. जोशी, सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ ते ११ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण १० दिवसांची अर्धवेतनी रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ ते १ नोव्हेंबर २०१६ ( दिवाळी सुट्टी), रजेच्या पुढे दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१६ ते १३ नोव्हेंबर २०१६ 
हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती एम. यु. जोशी, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . यु. जोशी , सहाय्यक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५२९. – श्री . एस . के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ ते १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस. के. देशपांडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ -१४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . पी. वाय. काळे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३० . - श्री . पी. वाय . काळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ ते २७ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . पी . वाय. काळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . वाय. काळे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . व्ही . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३१ . - श्री . डी . व्ही . ठाकरे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ ते १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत एकूण २ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या 
पुढे दिनांक १८ डिसेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 
___ श्री. डी . व्ही. ठाकरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. डी . व्ही . ठाकरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ६अ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ओ. के. भुतडा, न्यायाधीश कामगार न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३२. - श्री . ओ. के . भुतडा , न्यायाधीश कामगार न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ ते २ डिसेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ व २७ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . ओ . के . भुतडा , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश कामगार न्यायालय , जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ओ. के. भुतडा हे न्यायाधीश कामगार न्यायालय , जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एन. टी . घोटेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३३. – श्रीमती एन . टी . घोटेकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ ते १७ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती एन . टी . घोटेकर, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एन. टी . घोटेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर ह्या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . जी . दबडगांवकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३४ . श्री . एस . जी . दबडगांवकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ ते २७ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस . जी. बंडगांवकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . जी . दबडगांवकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . सु. ह. हिंगे, सहाय्यक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५३५ . - श्री . सु. ह. हिंगे , सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

__ श्री . सु. ह.हिंगे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . सु. ह. हिंगे, हे सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . एल . जी . पाच्छे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , जालना यांचा दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५५. – श्री . एल. जी . पाच्छे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना यांना त्यांच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ ते ९ डिसेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एल. जी . पाच्छे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एल. जी . पाच्छे, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय जालना, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . एस . के. कुलकर्णी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव यांचा दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५६. - श्री . एस. के. कुलकर्णी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जळगाव यांना त्यांच्या दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची १ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २० नोव्हेंबर २०१६ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 
___ श्री . एस . के. कुलकर्णी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस . के. कुलकर्णी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगाव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . एस . पी . देशमुख, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५७. – श्री . एस . पी . देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ व २७ नोव्हेंबर २०१६ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस . पी. देशमुख, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस. पी . देशमुख, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती एम . यु. जोशी , सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांचा दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५५८. – श्रीमती एम . यु. जोशी, सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत एकूण २४ दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१६ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

___ श्रीमती एम. यु. जोशी ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 
__ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती एम . यु. जोशी ह्या सहाय्यक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१६. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


